महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 
सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या 
विनंती बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२२३/प्र.क्र.५२/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २५ मे, २०२३ 


शासन Seat : 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 


आणि झछासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतूदींनुसार, बदळी करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तसेच उक्त 


अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 


खालीळ सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या विनंतीनुसार, पुढीलप्रमाणे बदल्यांचे आदेश शासन 


देत आहे. बदलीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये 


दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. 


अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले 
पद व ठिकाण 


बदलीने पदस्थापनेचे पद व 
ठिकाण 


२? 


3 


MAH महादेव गावडे, 

सहायक गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती, भुदरगड, 
जि.कोल्हापूर 


सहायक गट विकास 
अधिकारी, पंचायत समिती, 
तासगाव, जिल्हा सांगली 


श्री.अविनाश उत्तम पाटील, 
सहायक गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती, आजरा, जि.कोल्हापूर 


सहायक गट विकास 
अधिकारी, (ग्रामपंचायत), 
जिल्हा परिषद, सांगली 


रिक्‍त पदी 


श्री.अजय रविद्र चौधरी, 
सहायक गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती, भुसावळ, जि.नाशिक 


सहायक गट विकास 
अधिकारी, (ग्रामपंचायत), 
जिल्हा परिषद, जळगाव 


रिक्‍त पदी 


श्रीमती भावना हेमंत पाटील, 
सहायक गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती, सिंदखेडा, जि.धुळे 


सहायक प्रकल्प अधिकारी 
(i), जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा, धुळे 


रिक्‍त पदी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.५२/आस्था-३ अ 


अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | बदलीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
पद व ठिकाण ठिकाण 
g श्री.एस.टी. चव्हाण, सहायक गट विकास रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, | अधिकारी, पंचायत समिती, 
पंचायत समिती, बुलढाणा नांदूरा, जिल्हा बुलढाणा 
& श्री.एल. पी. सुरडकर, सहायक गट विकास श्री.चव्हाण हयांच्या 
सहायक गट विकास अधिकारी, | अधिकारी, पंचायत समिती, | विनंती बदलीमुळे रिक्‍त 
पंचायत समिती, मेहकर, goer | बुलढाणा पदी 
७ । श्री.सुधाकर महादेव पंडे, सहायक गट विकास रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, | अधिकारी, पंचायत समिती, 
पंचायत समिती, मानोरा, जि.वाशिम । नेर, जिल्हा यवतमाळ 
८ | श्रीमती विभावरी प्र. तितरे, सहायक गट विकास रिक्‍त पदी 
सहायक गट विकास अधिकारी, | अधिकारी, पंचायत समिती, 
पंचायत समिती, वरोरा, जि.चंद्रपूर सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर 
०२. उपरोक्‍त आदेशातील नमुद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत 


स्वीकारावा. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहन अवधीमध्ये 


बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 


अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (Dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे 


वेधण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत बदल/नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 


स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास, सदर झासन परिपत्रकात दिलेल्या सूचना लक्षात ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 
०३. 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या 


संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रूजू होण्यास सांगावे. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी हजर व्हावे. संबंधित विभागीय आयुक्‍त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


संबंधित उक्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू करून घ्यावे व केलेल्या 


कार्यवाहीचा अनुपाळन अहवाल शासनास उलट टपाली/ई-मेलद्वारे सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.५२/आस्था-३ अ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/99॥[॥9.9०५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२३०५२४१२२३०२३८४८२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ AW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 
SA N D | p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=89¢48a324e9cda6e93e2accf10f16b24 


H | M R A 96fc3b6646265c89c7aaed63f36483Ff, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D2D6FEEC394D12102E6643D56 

C031FC6299A6B4B20290E33B011672396D5AB 
G A | KWA D E5, cn=SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD. 

Date: 2023.05.25 10:59:09 +05'30' 


(संदिप गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 


. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, सर्व. 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, सांगळी, नाशिक, जळगाव, 


धुळे, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व चंद्रपूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, धुळे, 


बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व चंद्रपूर. 


. संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद यांचे मार्फत). 


१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


